महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील 
कलम ७ व कलम ८ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्याकरिता समिती गठित 
करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- न्यायप्र- २०२३/प्र.क्र.०४/रस्ते-०७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र, क्रमांक न्यायाप्र- २०२२/सं.क्र. १०१ / 
रा.म.-१, दिनांक ०७-११-२०२२.. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. न्यायाप्र-२०२३/प्र. क्र.०४ /रस्ते-०७, 
दिनांक 23-09-2023 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ मधील कलम ७ व कलम ८ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्याकरिता शासनाच्या उपरोक्‍त वाचा क्र.२ येथील झासन निर्णयान्वये समिती 
गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमधील क्रमांक ४ येथील श्रीमती अरुंधती शार्मा यांच्या 
पदनामापुढे “अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे ” याऐवजी “अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती ” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१२५१७४०५७७९१८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRADEEP PUNAJI 
TIRLOTKAR 
(प्रदीप पुनाजी तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई- Yoo 032 

सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

सचिव (बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२ 

सर्व सह / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

श्री. एस. एन. राजभोज, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
कोकण. 


AD 


AN 


oc 
co Se >> >> <८<> ऱऱ८< 


o~ 
ae 


£39) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र- २०२३/प्र.क्र.०४/रस्ते-०७ 


७) श्री. व्ही. सी. नवले, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 

८) श्री. सलिम शोख, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. 

९) श्रीम. अरुंधती शर्मा, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 

१०) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

११) सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) श्री. अनिल शामराव ढेपे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पुर्व विभाग, 
पुणे 

१३) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१४) सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (रस्ते- ०७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


